भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


शासन निर्णय 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०३.११.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि areata adel पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ- 


११२१/प्र.क्र.१०/२०२१/दहा, दिनांक २६.१०.२०२१ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्ती / पदस्थापना करण्यात आली 


आहे. 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम [ae | पद 

A डॉ.संजय चहांदे, भाप्रसे (१९८८), अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. मंत्रालय, मुंबई. 

2. श्री.एस.ए.तागडे, भाप्रसे (१९९१), व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

2 श्री.पंकज कुमार, भाप्रसे (2002) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विकास महामंडळ, मुंबई. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०११७०४५४४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


संबंधित अधिकारी, 
संबंधित कार्यालय, 


४ ७ 50 स 9 ६० wy > 


निवड नस्ती 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 


मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 


फोव्हाषिउ 
(सु.मो.महाडिक) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


